“शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात आरओ 
वॉटर प्युरिफायर बसविणे” या कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक- केंद्रीय २०२३/प्र.क्र.६२/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जानेवारी , २०२४. 
वाचा :- 


१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र.केंद्रीय 
योजना २०२१/प्र.क्र.२७/का.८(४/३२०३, दिनांक ०८/०५/२०२३ 

२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक MMW २०२२/प्र.क्र. ७५ (भाग १) /HT.93 
दिनांक ०४/१२/२०२३ 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भा-॥/उद्योग-४, 
दिनांक. १ डिसेंबर, २०१६. 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक केंद्रीय २०२०/प्र.क्र. ४७/का.१९ 
दिनांक १९/०७/२०२० 


प्रस्तावना :- 
वाचा क्र.१ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांनी शासकीय 


आश्रमशाळा व वसतिगृहात SARA वॅटर प्युरिफायर बसविणे करणेसाठीचा प्रस्ताव सादर करुन 


त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
खरेदीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे, प्रस्तावास मान्यता देणे, खरेदीबाबत संनियंत्रण करणे 


इत्यादी बाबींकरिता अवलंबवयाची कार्यपध्दती वाचा क्र. २ Yelle शासन निर्णयान्वये निश्चित 


केळेली आहे. त्यास अनुसरुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या वाचा क्र. 3 येथील शासन निर्णयामध्ये नमुद 


केलेल्या अटी व शार्थीची पुर्तता करण्याच्या व अन्य अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
१. आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात आरओ diez 
प्युरिफायर बसविणेसाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या वाचा १ अन्वये सादर 


केलेल्या रु. २०३३.६७ GAA मर्यादेत एकुण ६२० वॅटर प्युरिफायर युनिटच्या खरेदी प्रस्तावास 


खाली नमूद अटींची पूर्तता करण्याच्या अधिन राहून सदर शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय २०२३/प्र.क्र.६२/का.१९ 


प्रस्तुतची खरेदी करताना ई निविदेच्या अनुषंगाने बाबींचे खालील अनुपालन करण्यात यावे. 


«७ शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियम 


पुस्तिका” याबाबत उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. 
भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भा-॥/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ मध्ये नमुद केलेल्या 
विहित कार्यपद्धतीचे तसेच तदनंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचनांचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 

© शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या विविध अटी, adi व सुचनांचे काटेकोरपणे पालन 


करणेत यावे. 


© कार्यारंभ आदेशा देण्यापुर्वी खरेदीस शासनाची वित्तीय मान्यता घेण्यात यावी. 


२. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना व भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) या केंद्रीय शासन पुरस्कृत योजनांतर्गत सन २०१७-१८ या सालामध्ये शासकीय 
आश्रमशाळा व वसतिगृहात आरओ वॅँटर प्युरिफायर बसविणे ह्या कार्यक्रमाकरिता अनुक्रमे रु. 


१४७३.०० लक्ष व रु. ३७७२.०० लक्ष असा एकूण रु. ५२४५.००० लक्ष प्राप्त निधीमधीळ अखर्चित 
असलेल्या रु. २६५४.७४ लक्ष निधीमधुन करण्यात यावा. 


३. सदर खरेदी प्रक्रिया नमुद केलेल्या वित्तीय मर्यादेतच करण्याची खबरदारी घ्यावी. 


४. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कार्यक्रम पुर्ततेचे प्रमाणपत्र आयुक्‍त, आदिवासी 


विकास, नाशिक यांनी शासनास सादर करावे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१६३७००२२२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 

S A C H | N S H R | Pp AT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBALDEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=22255a34cff07 13981 179442f0ceb1 132d8d35bdb843b1f7aaab4 
ab21¢1c5154, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=752F5B5CA7204855AC124E7354BAF 19407343EA2B43644 
8745D6FC6F481AF2BA, cn=SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 


Date: 2024.01.24 16:36:22 +05'30' 


(स. श्री. खांडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

३. सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कुल सोसायटी, नाशिक. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय २०२३/प्र.क्र.६२/का.१९ 


७. उप संचालक, लेखा व कोषागारे संचाळनालय, मुंबई 

८. सह संचालक (भांडार खरेदी) उद्योग संचालनालय, मुंबई 

९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
११.महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३.निवड नस्ती (का-१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्राल य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


